शाखा अभियंता/सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२(विद्युत) 
यांच्या बदलीने नियुक्तीबाबत. 


श्री.प्रशांत भालचंद्र कोटा, स.अ.श्रेणी-२(विद्युत) व 
श्री. नितीन शिंदे, शाखा अभियंता (विद्युत). 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन आदेश क्र. बदली -२०१८/प्र.क्र.१७३/सेवा-३, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १५/०६/२०१८ 


संदर्भ :- मा.राज्यपाल यांचे सचिव यांचे पत्र क्र.रास/रा.प.प्र./अधीक्षक/२०१७/९३२,दि.४/१२/२०१७. 


शासन आदेशा :- 

राजभवन, पुणे येथील शाखा अभियंता (विद्युत या पदावर नियुक्‍ती करणेकरीता दि.१३.११.२०१७ 
रोजी राजभवन, मुंबई येथे मुलाखत आयोजित करण्यात आली होती. सदर मुलाखतीत श्री. प्रशांत भालचंद्र 
कोटा, स.अ. श्रेणी- २ (विद्युत) हहर विद्युत उपविभाग, दक्षिण मुंबई (विद्युत) विभाग, मुंबई यांची राजभवन, पुणे 
येथे श्री.नितीन शिंदे, शाखा अभियंता (विद्युत) यांच्या जागी निवड करण्यात आली आहे. 


२. त्यानुसार श्री. नितीन शिंदे, शाखा अभियंता (विद्युत) व श्री.भालचंद्र कोटा, सहाय्यक अभियंता श्रेणी- 


२ (विद्युत) यांची पुढीलप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अभियंत्यांचे नांव व सध्या कार्यरत बदलीचे ठिकाण 
पदनाम असलेले ठिकाण 
a श्री.नितीन शिंदे, राजभवन, पुणे कार्यकारी अभियंता, 
शा.अ.(विद्युत) कोल्हापूर विद्युत विभाग, 
कोल्हापूर अंतर्गत 
रिक्‍त पदावर 
२ श्री. प्रशांत भालचंद्र कोटा, | शहर विद्युत उपविभाग, | राजभवन, पुणे 
स.अ.श्रेणी-२(विद्युत) दक्षिण मुंबई (विद्युत) 
विभाग, मुंबई 
३. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी श्री. प्रशांत भालचंद्र कोटा, सहाय्यक 


अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत) व श्री. नितीन शिंदे, शाखा अभियंता (विद्युत) यांना तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे व 


त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली -२०१८/प्र.क्र.१७३/सेवा-३ 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharasnhtra.gov.in या संकेतस्तळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६१८१६२५५२३६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


e e Digitally signed by Vaishali Sule 
Va | S h a | DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=PWD, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0e39186eb1 74ffc2d5d67d718 


04bf385073457ed3186970cc74a272f30 
U e 74c496, cn=Vaishali Sule 
Date: 2018.06.18 16:26:55 +05'30' 


(वैशाली सुळे) 
शासनाच्या अवर सचिव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

२. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई, 

३. मा.राज्यपाल यांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई, 

४. श्री.प्रशांत भालचंद्र कोटा, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२(विद्युत) व श्री. नितीन शिंदे, शाखा अभियंता 
(विद्युत) यांना मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचेमार्फत, 

५. अधीक्षक अभियंता, पुणे प्रादेशिक विद्युत मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे, 

६. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

७. प्रधान सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. निवड नस्ती, कार्यासन सेवा-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


